केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली) याबाबत सुधारित कार्यपध्दती 
अवलंबिणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२१/प्र.क्र.४१/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२३ 


१) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, No. 
9(93)PFMS/FCD/2020, दिनांक 23.03.2029 व दि. 02.09.2029. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३3५/कोषा प्रश्ञा-४, दिनांक 
०१.०७.२०२१ व समक्रमांकाचे दि. ०६.०८.२०२१ रोजीचे पत्र. 

3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रश्ञा-५,दिनांक 
१५.०९.२०२१ व दि. ०७.१०.२०२१ रोजीचे पत्र. 

४) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राआसोम/एफएमजी/४६८५७/२०२१-२२, दिनांक २३.०८.२०२१ 

५) राज्य वित्त व्यवस्थापक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राआसोम/एफएमजी/5९॥/११८८७६/२०२२-२३, दिनांक ०८.१२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने दिनांक 
२३.०३.२०२१ च्या ज्ञापनान्वये दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे 
निर्देश दिळेले आहेत. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
संबंधीत प्रशासकीय विभागाने एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी 
प्राधिकृत बँकेमध्ये Cada Single Nodal Bank Account उघडावे. त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या 
दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्यात यावी. केंद्र 
शासनाच्या सदर सूचनांच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजी परिपत्रक निर्गमित 


शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-१३२१/प्र.क्र.४१/२१/आरोग्य-७ 


केले असून निधी वितरणाच्या सुधारित कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी माहे जुले, २०२१ पासून 
करावयाची असल्याने केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संबंधीत प्रशासकीय 
विभागांनी Single Nodal Agency आणि Nodal Officer यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिनांक 
०५.०७.२०२१ पर्यंत निर्गमित करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने दिनांक २७.०८.२०२१ 
रोजीच्या आदेशान्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यत आला आहे. परंतू सदर शासन निर्णयामध्ये 
योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष तसेच अंमलबजावणी यंत्रणेचा उल्लेख नसल्यामुळे तसेच सन २०२३-२४ 
पासून करण्यात येणारी नियतव्यय मागणी MPSIMS वर अदयावत करण्याकरिता तसेच MPSIMS 
प्रणाली ही केंद्र शासनाच्या PFMS बरोबर Link केली असल्याने सदर योजनेची माहिती PFMS वर 
सादर करण्यास अडचणी उद्धवत आहेत. त्यामुळे सदर दिनांक २७.०८.२०२१ चा शासन निर्णय 
अधिक्रमित करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या खालील केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसाठी पुढीलप्रमाणे समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) “राज्य समन्वय YAM” (Single Nodal 


Agency) व अंमलबजावणी यंत्रणा (Implementing Agency-lAs) घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | योजने योजनेचे नावव लेखाशिर्ष | समन्वय राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा 
चा अधिका समन्वय (Implementing Agency) 
PFMS री यंत्रणा 
प्रणाली (Nodal (Single 
वर Officer) Nodal 
Code Agency 
व्यि २ ३ | & & 
| ४०६३ राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक | राज्य १. राज्य आरोग्य सोसायटी 
सर्वसाधारण घटक , वित्त व | आरोग्य महाराष्ट्र 
केंद्र हिस्सा - २२१०१५७ oa, | सोसायटी | 2. जिल्हा आरोग्य सोसायटी 
राज्य हिस्सा - २२१०५२४६ राष्ट्रीय । महाराष्ट्र ३. तालुका कार्यालय 
सामाजिक न्याय व विशेष आरोग्य ४. महानगरपालिका आरोग्य 
सहाय्य विभाग अभियान सोसायटी 
केंद्र हिस्सा - २२१०७५९२ ५. उपसंचालक आरोग्य 
राज्य हिस्सा - २२१०७६०९ कार्यालय परिमंडळे 
आदिवासी विकास विभाग ६. आरोग्य व कु.क. प्रशिक्षण 
केंद्र हिस्सा - २२१०७३८ केंद्र कार्यालय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-१३२१/प्र.क्र.४१/२१/आरोग्य-७ 


राज्य हिस्सा - २२१०४५५ 


२ ३९९१ । प्रधानमंत्री आयुषमान भारत | संचालक | राज्य १. राज्यआरोग्य सोसायटी 
आरोग्य पायाभूत अभियान , वित्त व आरोग्य महाराष्ट्र 
सर्वसाधारण घटक लेखा, | सोसायटी ।२. जिल्हा आरोग्य सोसायटी 
केंद्र हिस्सा - २२१०-४६३ राष्ट्रीय महाराष्ट्र  ।३. तालुका कार्यालय 
राज्य हिस्सा - २२१०-४७२  । आरोग्य ४. महानगरपालिका आरोग्य 
सामाजिक न्याय व विशेष | अभियान सोसायटी 
सहाय्य विभाग ५. उपसंचालक आरोग्य 
केंद्र हिस्सा - २२१०५०७ कार्यालय परिमंडळे 
राज्य हिस्सा - २२१०५१६ ६. आरोग्य व कु.क. प्रशिक्षण 
आदिवासी विकास विभाग केंद्र कार्यालय 
केंद्र हिस्सा - २२१०४८१ 
राज्य हिस्सा - २२१०४९२ 

३ ९१५८ । राष्ट्रीय आयुष अभियान संचालक | राज्य आयुष |१. राज्य आरोग्य सोसायटी 
सर्वसाधारण घटक , वित्त व | सोसायटी महाराष्ट्र 
केंद्र हिस्सा- २२१०७१३५ लेखा, महाराष्ट्र २. जिल्हा आरोग्य सोसायटी 
राज्य हिस्सा - २२१०७१४४ राष्ट्रीय ३. तालुका कार्यालय 
सामाजिक न्याय व विशेष | आरोग्य ४. महानगरपालिका आरोग्य 
सहाय्य विभाग अभियान सोसायटी 
केंद्र हिस्सा - २२१०७५७४ ५. उपसंचालक आरोग्य 
राज्य हिस्सा - २२१०७५८३ कार्यालय परिमंडळे 
आदिवासी विकास विभाग ६. आरोग्य व कु.क. प्रशिक्षण 


केंद्र हिस्सा- 2290F 824 
राज्य हिस्सा - २२१०९९९ 


केंद्र कार्यालय 


राज्य समन्वय यंत्रणा (Single Nodal AgencySNA) यांनी त्यांचे स्तरावर योजनानिहाय 
उपरोक्त प्रमाणे घोषित “अंमलबजावणी यंत्रणा” (Implementing Agency) ची पदनाम निहाय PFMS 
प्रणालीशी मॅपींग करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 
केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन सुधारित 


कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. 


त्यामुळे राज्य समन्वय यंत्रणा (Single Nodal 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२१/प्र.क्र.४१/२१/आरोग्य-७ 


AgencySNA) यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाबाबत वित्त 


विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही तातडीने 


करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०९१३०५२४७११७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78fl 1ce66077 


46c0b15e934fc8284, 
V | J AY KU ] M A R pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A7250 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DCBFDD2 


C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


Date: 2023.01.05 14:08:04 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 


. संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक, (आयुष), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.कार्यासन/१४७२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/कोषा प्रशा.४/कोषा प्रशा.५), HATHA, मुंबई-३२ 
१३.कार्यासन (अर्थसंकल्प/लेखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मुंबई 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


